रजा मंजूरीबाबत डॉ.सुनिल घिगे, 
वैद्यकिय अधिकारी, गट-ब. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः क्र. संआसे-२०२ १/प्र.क्र.३६/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय, इमारत संकुल, 
८ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मे,२०२१. 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अरजा-२४९३/५९/सेवा-९,दि१६.०७.१९९४. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - सेनिवे-१००१/२९/सेवा-४ दि. १५.०१.२००१. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -सेनिवे-१००१/१३०/सेवा-४ दि.०२.०६.२००३. 

४.संचालक,आरोग्य सेवा आयुक्‍्तालय,मुंबई यांचे क्र.संआसे/२ब/टे-२/रजा/ डॉ.सुनिल 

घिगे / २५०/२०२०,दि.१७.०३.२०२०. 
शासन आदेश :- 
संदर्भ क्र.४ अन्वये डॉ.सुनिल घिगे,वैद्यकिय अधिकारी,गट-ब यांचे दि.०१.०९.२०११ ते 

दि.२७.०५.२०१५ पर्यंत एकुण १३६४ दिवसांची रजा मंजूर करण्याची संचालक आरोग्य सेवा यांनी 
शिफारस केली आहे. संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये १८० पेक्षा अधिक दिवसांची रजा मंजूर 
करण्याचे अधिकार शासनास आहेत. यास अनुसरून डॉ.सुनिल घिगे,वैद्यकिय अधिकारी,गट-ब यांची 
म.ना.से.(रजा) नियम १९८१ मधील नियम क्र.५०,६० व ६३ नुसार खालीलप्रमाणे रजा मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


क्र. अधिकाऱ्यांचे नावव | रजेचे कारण | रजेचा कालावधी मंजूर रजेचे स्वरूप 
पदनाम 
| डा.सुनिल घिगे, वैद्यकिय १) दि.०१.०९.२०११ | (१३५-दिवस) 
वैद्यकिय अधिकारी, | कारणास्तव ते अरजितरजा 
गट-ब. दि.१३.०१.२०१२ 
वैद्यकिय 2) दि.१४.०१.२०१२ | परिवर्तीत रजा(३० दिवस) 
कारणास्तव ते 
दि.१२.०२.२०१२ 
वैद्यकिय ३) दि.१३.०२.२०१२ | १२००-दिवस(असाधारण 
कारणास्तव ते रजा, विना वेतन) 
दि.२७.० ५.२०१५ 


शासन SIRS क्रमांकः संआसे-२०२१/प्र.क्र.३६/सेवा-१ 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०९१५०२३९८८१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sontakke Premanand 
Dnyaneshwar 


S (0 Nn t a k ke DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
Pp d 2.5.4.20=248f3abd919bce9c4e68555abc7e4 
re aa a Nn a n 67b111c53a87e167edcc566a40a1 2ae53cd, 
serialNumber=89357e84059779c4ad0939b 
aba47be1d7999cb1d37b91 4bdf76f412b21a 


D al ya n e S h Wa [| aclaf, cn=Sontakke Premanand 


Dnyaneshwar 
Date: 2021.05.20 18:01:36 +05'30' 


प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), १/२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य Ga, sya, Fag. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा,आयुक्‍तालय,मुंबई. 

४. सहसंचालक,(अर्थ व प्रशासन), आरोग्य Va sya, Aas. 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मुंबई मंडळ, ठाणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

जिल्हा,आरोग्य अधिकारी,ठाणे. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी,जिल्हा परिषद,ठाणे. 

कै.डॉ. सुनिल घिगे,वैद्यकिय अधिकारी गट-ब, यांचे वारस (आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, 
आयुक्तालय , मुंबई.यांचेमार्फत) 

१०.सार्वजनिक आरोग्य विभाग, निवडनस्ती(सेवा-१) 


oe ७ & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


